सन २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि 
विकास प्रकल्पास वितरीत करण्यात आलेल्या 
रकमेमधून रु. ३७५.७० लाख एवढी रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्पाकडे वर्ग करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं१११८ /प्र.क्र.२०१/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग क्रमांकः 
कृव्यप्र-४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अ, दिनांक २४.०७.२०१८ 
२. श्री. जिबक दासगुप्ता, अध्यक्ष, Confederation of Indian Industry, मुंबई यांचे दिनांक 
१९.११.२०१८ चे पत्र व कृषि विभागाची टिपणी दि. २०.११.२०१८. 
३. श्री. रामनाथ एस. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तण फाउंडेशन यांचे 
पत्र दिनांक २३.११.२०१८. 
प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाच्या दि. २४.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जागतिक बँक 


Weld “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास” (SMART) तत्वत: मान्यता 


देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 


प्रकल्पास स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध होईपर्यंत प्रकल्पाच्या आखणीकरिता येणारा खर्च 


महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा तसेच, आवश्यकतेनुसार 


सदर प्रकल्पाच्या मनुष्यबळ व अन्य संसाधनांचा वापर करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व मान्यतेनुसार निर्गमित करण्या आला 


आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पास वितरीत करण्यात 


आलेल्या रकमेमधून रु. ३७५.७० लाख एवढी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 


प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं१११८/प्र.क्र.२०१/२१-स 


शासन निर्णय: 

सन २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पास वितरीत करण्यात आलेल्या 
एकूण रु. 203.99 कोटी एवढ्या रकमेमधून रु. ३७५.७० लाख एवढी रक्‍कम खाली नमूद केलेल्या 
बाबींवरील खर्च भागविण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पा अंतर्गत 
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनला वर्ग करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. तपशिल रक्‍कम 
शिंग जागतीक बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार स्मार्ट प्रकल्प सुरु करण्याची ३५०.०० 
कार्यवाही करण्याकरीता पुढील ५ महिन्यांसाठी आवश्‍यक खर्च. 
२ स्मार्ट प्रकल्पाच्या दि.०५.१२.२०१८ रोजी होणाऱ्या Soft Launch Event २५.७० 
कार्यक्रमाकरीता होणारा खर्च. 
एकूण ३७५.७० 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०१८११२७१४५७२०४७०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jayant Baliram “seen 


Mal ht pe 0 
le Department, postalCode=400032, 


9241 3bd2c105002f2acc67792c5931afb42987d31b0 


Bhoir <=" 
(जयंत भोईर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री (कृषि/ पणन/पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.राज्यमंत्री (कृषि/पणन/पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि/पणन/ पश्ुसंवर्धन/वित्त/नियेजन), मंत्रालय, मुंबई 
4) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, पुणे 
६ प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART), मुंबई 
(9) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
८) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि विभाग (कार्या-८ओ)/नियोजन विभाग (कार्या-१४३१) / वित्त विभाग 


(कार्या-व्यय२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९) निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


